अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
erm) संवर्गात” अधिकाऱ्याच्या 
बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-१२१९/प्र.क्र.१६/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ:- नियोजन विभागाचे कार्यालयीन आदेशा क्रमांक बदली-१०१८/प्र.क्र.७७/का.१४२७, 
दिनांक १/११/२०१८. 


शासन आदेठा- 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गातील श्री.सं.श्री.भमिमटे, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन 
समिती, जिल्हा गोंदिया यांची संदर्भाधीन दिनांक १/११/२०१८ च्या आदेशान्वये सहायक प्रकल्प 
अधिकारी (संनियंत्रण), जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा, जिल्हा वर्धा या पदावर करण्यात आलेली 
बदली सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने सदर आदेझान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१२१०५२५०९७१६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


anita Narayan Jadhav 


ent Of Maharashtra, 
partment, postalCode=400032, 


Di 
DI 
4 ou: 

Vanita Narayan द 
2.5. 884948542877a779b797fc357f1c34d8 

4fe1aa3f9bdc30c060e0431223f, 

J a d h a V serialNumber=ad56893b2ddc6497ed23d778715c30 
a6ea094fSd1e0fb38a44ac5b9179a65d83, cn=Vanita 
Nai in 100113१ 
Date: 2019.02.12 11:56:09 +05'30' 


(वनिता ना. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.सं.श्री.भिमटे, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा गोंदिया 
(मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-१२१९/प्र.क्र.१६/का.१४२७ 


२. मा.मुख्यमंत्री/ मा.मंत्री 'नियोजन)/ मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

३. जिल्हाधिकारी, गोंदिया/ वर्धा 

४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

५. उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर 

६. सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नागपूर 

७. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

८. प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा, वर्धा 

९. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, गोंदिया/वर्धा 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, गोंदिया/ वर्धा 

११. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


